शासनमान्य ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सहायक 
अनुदाने (अनिवार्य) वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-मराग्रं-२०२३/प्र.क्र. १३३ /साशि-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. २०२३/प्र.क्र.४९/२०२०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र जा.क्र.३२/२०२३- 
२४/३७१४, दि.०१.०८.२०२३. 


ज्ञापन :- 


ग्रंथालय संचालनालयाने उपरोक्‍त वाचा क्र. २ येथील पत्राव्दारे शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांच्या पहिल्या हप्त्याच्या परिरक्षण अनुदानासाठी रु.१,४१,०७,२००/- (अक्षरी रु. एक 
कोटी एकेचाळीस लाख सात हजार दोनशे फक्त) अनुदान वितरीत करुन खर्च करण्यास मान्यता 
देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, सन २०२३-२४ मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता अदा करण्यासाठी रु.१,४१,०७,२००/- (अक्षरी रु. एक 
कोटी एकेचाळीस लाख सात हजार दोनशे फक्त) इतका निधी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. :- 

अ) सदर खर्च करण्यासाठी लेखाधिकारी, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, 
सदर खर्चाकरीता “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना हे राहतील. 

आ) सदर खर्च, मागणी क्रमांक डब्ल्यू- ४, २२०५-कला व संस्कृती, १०५-सार्वजनिक 
ग्रंथालये, (०४) स्थानिक क्षेत्राखाळील योजना, (०४) (09) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १०० अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सहाय्यक अनुदाने (ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदाने) (२२०५ ११९६) 
(अनिवार्य) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ मध्ये 
उपलब्ध अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

इ) अनुदानाच्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्रंथालय संचालक यांनी सादर करणे 
आव्यक राहिल. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मराग्रं-२०२३/प्र.क्र. 933 /साशि-५. 


०२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ मधील 
अटींची पूर्तता करण्यात आली असून सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.०१/व्यय-५, दि.०६.०९.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


०३. सदर WA ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०९२११८५९३५०१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


PRATAP 00. nad 
PANDURENG sere oo. 
LUBAL sore on 
( प्र.पां.लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) महाळलेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७) लेखाधिकारी, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८) सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक / जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ ग्रंथपाल (ग्रंथालय 


संचालनालयामार्फत) 
९) कार्यासन, व्यय-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कार्यासन, साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१) निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


